मागणी क्र. झेडजी-०३, प्रधानशीर्ष २२२५ अंतर्गत 
“महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी 
*(अमृत) या योजनेकरिता नवीन लेखाशीर्ष 
उघडण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्र. अमृत २०२०/प्र.क्र.२/संस्था 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २४.१२.२०२० 


वाचा- 9. शासन निर्णय, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र. प्रसंस्था-२०१९/प्र.क्र. १००/ महामंडळे, 
दि. २२.०८.२०१९ 
२. शासन निर्णय क्र. प्रसंस्था-२०१९/प्र.क्र.१००/महामंडळे, दि.१७.०९.२०२० 


प्रस्तावना :- 

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्टया दुर्बळ घटकांतील युवक - युवती व इतर उमेदवारांसाठी विविध 
उपक्रम, कार्यक्रम इ. राबविण्यात येत असून तसेच इतर माध्यमांतून विद्यार्थी, युवक - युवती व इतर उमेदवारांचा 
विकास घडविण्यासाठी महाज्योती या संस्थेच्या धर्तीवर अमृत या संस्थेची स्थापना दि. २२.०८.२०१९ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. अमृत या संस्थेकडून विविध उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याने, 
अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याकरिता नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मा. मंत्रिमंडळाच्या दि. २०.०८.२०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण 
प्रबोधिनी (अमृत) या नवीन स्वायत्त संस्थेची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर संस्थेमार्फत 
विविध उपक्रम राबवावयाचे असल्याने महालेखाकार कार्यालय, मुंबई यांनी त्यांच्या दि. ०४.१२.२०२० रोजीच्या 
अनौपचारिक संदर्भान्वये मागणी क्र. झेडजी-०३, प्रधानशीर्ष २२२५ अंतर्गत नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता 
दिलेली आहे. नवीन लेखाशिर्षाचा तपशील खालील प्रमाणे आहे. :- 


मागणी क्र. - झेडजी-०३ (८७-०३) 

२२२५ | अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, | WELFARE OF = SCHEDULED CASTES, 
इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे | SCHEDULED TRIBES, OTHER BACKWARD 
कल्याण, CLASSES AND MINORITIES 

03 मागासवर्गीयांचे कल्याण WELFARE OF BACKWARD CLASSES 

१०२ | आर्थिक विकास Economic Development 

षि विमुक्त जाती भटक्या जमाती इतर | WELFARE OF VIMUKTA JATI NOMADIC TRIBES 
मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे | OTHER BACKWARD CLASSES AND. SPECIAL 
कल्याण BACKWARD CLASSES. 

a महाराष्ट्र संशोधन, Bed! व प्रशिक्षण | ACADEMY OF MAHARASHTRA REASEARCH, 
प्रबोधिनी (अमृत) UPLIFTMENT AND TRAINING (AMRUT) 
कार्यक्रम/दत्तमत (2224 एफ 432) SCHEME/ VOTED (२२२५५३२) 

02. हे आदेश महालेखापाल कार्यालय (लेखा व हकदारी) १, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्याशी विचारविनिमय 


करुन त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.ख.वि/चा-१/विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग/युओआर-२६/ 
२०२०-२१/१८७, दि.०४.१२.२०२० तसेच, वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.१९/अर्थ-५, दि. २१.१२.२०२० अन्वये 
प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत २०२०/प्र.क्र.२/संस्था 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२२८१३०६१७२५२२ असा आहे. हा शासन sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


९१७॥ VARSHA SUNIL SAMANT 
Government 0 ashtra, 


Digital 
DN: c= over jaharashtra, ou=OTHER BACKWARD 
BAHU. गी 
st=Ma 


\LYAN DEPARTMENT, postalCode=400032, 


SAMANT sone 
(व. सु. सामंत) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, माहिती व आवऱयक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित:- 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) एक/दोन, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
2) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (TM Section) महाराष्ट्र, मुंबई 
3) कार्यासन व्यय-१४ / अर्थसंकल्प-५, वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई 
४) कार्यासन-१४१३, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत), नाशिक 
4) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


